RNI No . MAHBIL / 2009 / 35529 
Reg. No . MH /MR /South - 345 / 2014 - 16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक ३३] 


गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९-१५ , २०१४/ आश्विन १७-२३, शके १९३६ 


[ पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Magistrate, First Class , Vengurla the charge of 
the Court of Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Vengurla from 
5th September 2014 A . O . H . to 10th September 
2014 B . O . H . shall remain with Shri A . P . Mohite , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Kudal. 


Office Order 
No. Admn . 2437/2014 . — Shri D . S . Zanvar, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Vengurla is granted 
earned leave for 4 days from 6th September 
2014 to 9th September 2014 and permission to 
leave Head Quarters from 5th September 2014 
A . O . H . to 10th September 2014 B . O . H . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri D . S . Zanvar , is 
reposted as Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Vengurla . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981, 
Shri D . S . Zanvar, would have been continued 
to an officiate as Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, Vengurla 
had he not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period of Shri D . S . 
Zanvar , Civil Judge , Junior Division and Judicial 


The Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Vengurla is directed to 
hand over the charge of his Court to the Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Kudal. The Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class, Vengurla is also directed to submit joining 
report to this office , in view of provisions contained 
in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the 
officers concerned . 


SUNIL K . KOTWAL , 

Principal District and 
Sindhudurg , 

Sessions Judge , 
dated 5th September 2014. Sindhudurg. 


HTT graph ( ant. fa .g.) — 8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ९- १५ , २०१४ / आश्विन १७ - २३, शके १९३६ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 

POLICE (OPERATIONS) , 

BRIHAN MUMBAI 


Order 


(f) Assemblies in or about law courts and 
offices of the Government and local bodies in 
discharge ofGovernmental or Semi-Governmental 
functions. 

(g ) Assemblies in or about schools , colleges 
and other educational institutions for academic 
activities . 

(h ) Assemblies in factories , shops and 
establishments for normal trade , business and 
callings . 

(i) Such other assemblies and the processions 
as may be permitted by Zonal Deputy 
Commissioners of Police , Brihan Mumbai and 
their supervisory officers . 

Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned , - 

(a ) Any investigation or legal proceedings 
may be instituted , continued or enforced. 

(b ) Any penalty , forfeiture of punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed as if this order had not 
expired. 


No. CP /XI(6 )/ A . P . /701( 19 )/2014 . — Whereas, it is 
considered necessary by me for the preservation 
of the public order to prohibit any assembly of 
five or more persons and any procession of any 
persons throughout the City of Brihan Mumbai 
and for the period hereinafter mentioned . 

Now , therefore, I, Sanjay Barkund , Deputy 
Commissioner of Police (Operations), Brihan 
Mumbai in exercise of the powers conferred upon 
me by sub -section (3 ) of section 37 read with sub 
section (2 ) of section 10 of the Bombay Police Act, 
1951 (Bom . Act XXII of 1951) do, prohibit : 

(i) Any assembly of five or more persons, 
( ii ) Any procession of any persons ; and 

(iii ) Any use of loudspeakers and amplifying 
instruments , musical band and bursting of 
crackers in any procession by the assembly for 
the period commencing from 00 - 01 hours on 
5th October 2014 and ending at 24 - 00 hours 
on 19th October 2014 throughout the City of 
Brihan Mumbai. 

The prohibition contained in the order shall 
not apply to : 

(a ) Marriage / thread/naming ceremony , 
assemblies etc . 

(b ) Funeral assemblies and procession on 
way to crematorium /burial places . 

(c ) Statutory meeting of companies of clubs, 
co -operative societies and other societies and 
associations. 

(d ) Social gathering and meeting of clubs, 
co -operative societies and other societies and 
associations to transact their normal business. 

(e ) Assemblies in or about Cinema houses , 
theatres or any place of public amusement for 
the purpose of watching films, dramas or 
performances as the case may be . 


I, further direct that this order will be published 
and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof in conspicuous public places, and 
by proclaiming the same through loudspeakers or 
megaphones as well as publishing through media . 


Given under my hand and seal this 1st October 
2014 . 


SANJAY BARKUND , 
Deputy Commissioner of 

Police (Operations), 
Brihan Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९ -१५ , २०१४ / आश्विन १७- २३, शके १९३६ 


३ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 

POLICE (OPERATIONS), 
BRIHAN MUMBAI 

Order 


2. If any person goes armed with such article 
or carries any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he 
shall be liable to be disarmed of the corrosive 
substance or explosive or missile shall be liable to 
be seized from him by any Police Officer and the 
article corrosive substance , explosive or missile so 
seized shall be forfeited to the State Government. 


3. This order will not be applicable to any 
person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required 
by his superiors or by the nature of his duties, to 
carry weapons . The order will also not be 
applicable to Private Security Guards or Gurkhas 
or Chowkidars etc ., employed on watch - n -ward 
duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 1/, feet. 


No. CP /XI(6 )/L . W . 7702 ( 10 )/2014 . — Whereas , 
I consider it necessary for the preservation of 
public peace and public safety in Brihan Mumbai. 
I, Sanjay Barkund , Deputy Commissioner of Police 
(Operations), Brihan Mumbai in exercise of the 
powers conferred upon me under sub -sections ( 1 ) 
and ( 2 ) of section 37 read with sub - section (6 ) of 
section 2 and sub - section ( 2 ) of section 10 of the 
Bombay Police Act , (Bom . XXII of 1951) do hereby 
Prohibit the following acts throughout Brihan 
Mumbai for the period from 00 - 01 hours of 
6th October 2014 to 24 - 00 hrs. on 4th November 
2014 : 

( 1) The carrying of arms, cudgels , swords , 
spears, bludgeons, unlicensed guns , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is 
capable of being used for causing physical 
harm ( violence). Save for such firearms where 
license has been granted by this authority or 
where specific permission is sought for carriage 
of such arms from the competent authority . 

( 2 ) The carrying of any corrosive substance 
or explosive. 

( 3 ) The carrying , collection and preparation 
of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles. 

(4 ) The exhibition of persons or corpses or 
figures or effigies thereof. 

(5 ) The public utterance of cries , singing of 
song , playing of music . 

(6 ) Delivery of harangues , the use of 
gestures or mimetic representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of 
pictures , symbols , playcards or any other object 
or thing which may in the opinion of any 
police officer posted in Brihan Mumbai City 
Police , offend against decency or morality or 
undermine the security of or tend to over 
throw the State. 


4 . Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned : 

(a ) Any investigation or legal proceedings 
may be instituted , continued or enforced . 

(b ) Any penalty , forfeiture or punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed , as if this order had not 
expired . 


5 . I further direct that this order shall be 
published and promulgated in Brihan Mumbai 
by affixing copies thereof in conspicuous public 
places and by announcing the same through 
loudspeakers or megaphones , as well as publishing 
through media . 


Given under my hand and seal this 1st October 
2014 . 


SANJAY BARKUND , 
Deputy Commissioner of Police 
(Operations ), Brihan Mumbai. 


HTT yah ant. fa .g .) — P3T 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९- १५ , २०१४ / आश्विन १७- २३, शके १९३६ 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे , 
मनाई आदेश 

कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या 

कृत्यावर बंदी घालीत आहे . 
क्रमांक पोआ / नमुं / वि . शा ./ म. आ ./ ३५३५ / १४. — ज्याअर्थी, नवी 

__ ( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात 
मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत , जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 

येईल अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने , 

३७ (१ ) व ( ३) विरुद्ध वर्तन करणे . 
धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन 
करतात . दिनांक २५ सप्टेंबर २०१४ रोजी घटस्थापना व दिनांक 

( ४ ) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ चे पोट 
२ ऑक्टोबर २०१४ रोजी महात्मा गांधी व लाल बहादूर शास्त्री जयंती , 

कलम ( ३ ) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१४ रोजी दसरा /विजयादशमी व दुर्गादेवी मुतींचे 

पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस 
विसर्जन , दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१४ रोजी क्किपुर ( ज्यु सण) , 

किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१४ रोजी कोजागिरी पौर्णिमा व दिनांक ( ५ ) जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी , प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
९ ऑक्टोबर २०१४ रोजी सूक्कोथ ( ज्यू सण ) असे सण / उत्सव इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 
साजरे होणार आहेत, तसेच दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ पासून विधानसभा (६ ) वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व 
सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने आचारसंहिता लागू करण्यात आली ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आहे. अशा वेळी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही. 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये या दृष्टीकोनातून दिनांक २५ सप्टेंबर 

( ७) सदरचे आदेशाची जाहिररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 
२०१४ रोजीचे ००- ०१ वा . पासून ते दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१४ 

( ८ ) या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती मुंबई पोलीस 
रोजीचे २४ -०० वा. पर्यंत १५ दिवसांकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम , 

अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 
१९५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक 
आहे ; 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 
( २) आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई 
पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी मुंबई पोलीस 

विश्वास पांढरे , 
अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक 

नवी मुंबई, 

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा , 
आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४. पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई. 
( ३ ) त्याअर्थी, मी , विश्वास पांढरे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष 
शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE 

THANE 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 

NOTIFICATION 
वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २५ सप्टेंबर 

BOMBAY POLICE ACT 1951 
२०१४ रोजीचे ००- ०१ वा . पासून ते दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१४ 
रोजीचे २४- ०० वा. पर्यंत १५ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्ये 

No. SB /Communal/03/ 2014 . - In exercise of the 

powers conferred by section 36 of Bombay Police 
करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

Act , 1951 ( Bom. XXII of 1951) 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य 

____ I, Vijay Kamble, Commissioner of Police, Thane 
बरोबर नेणे . 

hereby authorize all officers Incharge of Police 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा 

Station , All Divisional Asst. Commissioner s of 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार 

Police and Zonal Deputy Commissioner s of Police 
करणे. 

in their respective areas of Polic Commissionerate 
( क ) शस्त्रे , सोटे , भाले , तलवारी, दंडा, काठ्या , बंदुका व to exercise the powers under section 36 of the 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू Bombay Police Act , 1951 and the same shall 
बरोबर नेणे . 

remain in force from 00 - 00 hours of 16th September 
( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 

2014 to 24 - 00 hrs. of 15th December 2014. 
पुढाऱ्यांचेचित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 

VIJAY KAMBLE , 
Har foran Thane, 

Commissioner of Police 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 

dated 12th September 2014. Thane City . 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 


ना 


W 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ९ - १५ , २०१४/ आश्विन १७ - २३, शके १९३६ ५ 
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून 

( ४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
अधिसूचना 

( ५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश / १३ / २०१४ . - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस 

परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका. 
आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना । (६) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत 
यांच्याकडून महागाई , वीज भारनियमन , रेल्वे भाडेवाढ निषेधार्थ व असलेले ठिकाण . 
जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे , 

सदर मनाई आदेश दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ रोजी ००-०५ वाजेपासून 
सभा इ . आयोजन केले जाण्याची दाट शक्यता आहे . तसेच 

दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१४ रोजी २४- ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
माहे ऑक्टोबर , २०१४ मध्ये दिनांक २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी महात्मा 

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध मुंबई पोलीस अधिनियम , 
गांधी जयंती, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१४ रोजी दसरा व देवी विसर्जन 

सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 
मिरवणूक , दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१४ रोजी बकरी ईद , दिनांक 
७ ऑक्टोबर २०१४ रोजी कोजागिरी पौर्णिमा असे सण साजरे होणार 
आहेत . 

ठाणे शहर , 

विजय कांबळे , 
तसेच दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१४ रोजी विधानसभा सार्वत्रिक दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ . पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 
निवडणूक २०१४ होणार आहे . दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१४ रोजी 
मतमोजणी होणार आहे. त्या संदर्भात दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ पासून पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ), नवी मुंबई यांजकडून 
आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आलेली आहे 

वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना 
___ त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था 

क्रमांक पोउपआ / वाह / नमुं / २९४५ / २०१४ . -ज्याअर्थी, रबाले व 
अबाधित राखण्यासाठी मी , विजय कांबळे , पोलीस आयुक्त, ठाणे 
शहर , मुंबई पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७( १ ) व ( ३ ) 

महापे वाहतूक शाखेच्या हद्दीतील ठाणे- बेलापूर रस्त्यालगत रबाले ते 
अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था बोनकोडे जंक्शन दरम्यान समांतर रस्ता बांधण्याचे काम पूर्ण झाले 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 

आहे. सदरचा मार्ग पर्यायी असून तो अरुंद असल्याने रस्त्यावर वाहने 
( १) शस्त्रे, सोटे , तलवारी , भाले, बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास । पार्क केलेल्या वाहनांचा अडथळा निर्माण होत असून त्यामुळे वाहतूक 
इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे. कोंडीची समस्या निर्माण होत आहे. त्यामुळे सदर ठिकाणी गंभीर 

( २) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणेकिंवा साधने स्वरुपाचा अपघात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
जमा करणे . 

ठाणे- बेलापूर रस्त्यालगत रबाले ते बोनकोडे जंक्शन दरम्यान समांतर 
( ३) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत राहण्याच्या दृष्टीने व आम जनतेच्या 
( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे 

सुरक्षेकरिता अधिसूचना जारी करणे आवश्यक आहे. 
इत्यादी. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , गृह विभाग क्र . एम. व्ही. ए.-११६/ सीआर / 
( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . ३७ /टीआर , दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार 
( ६) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील 

वाहन कायदा कलम ११५ , ११६( १ ) ( अ ) ( ब ) अन्वये मला प्राप्त 
शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अरविंद साळवे, पोलीस 
अशी भाषणे, हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 

उप आयुक्त , वाहतूक, नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे : 
( ७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर ____ ठाणे- बेलापूर रस्त्यालगत रबाले ते बोनकोडे जंक्शन दरम्यान समांतर 
सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या 

रस्त्यावर ( सीस रोड ) सर्व प्रकारच्या वाहनांकरिता “ नो पार्कीग 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

झोन ” घोषित करण्यात येत आहे : 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 

सदरची अधिसूचना दिनांक २५ सप्टेंबर २०१४ रोजीपासून पुढील 
___ “ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे , किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास 

आदेश होईपर्यंत अंमलात राहील . 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . " 

सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही पोलीस वाहने , फायर 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार 

ब्रिगेड, रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना लागू 
नाहीत . 

होणार नाही . 
(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 

अरविंद साळवे , 
(२ ) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . नवी मुंबई , 

पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ) , 
(३ ) सरकारी /निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले दिनांक २२ सप्टेंबर २०१४ 

नवी मुंबई . 
लोक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९ - १५ , २०१४ / आश्विन १७- २३, शके १९३६ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 

POLICE (OPERATIONS ) 

BRIHAN MUMBAI 


Order 


Any Person aggerieved by this order may 
make an application to me in my office situated 
opposite Mahatma Phule Market, Dadabhai 
Naoroji Road, Mumbai 400 001 during office 
hours from 9 .45 hrs . to 5 - 30 p . m . 

Given under my hand and seal this 30th September 
2014. 


SANJAY BARKUND , 
Deputy Commissioner of 
Police (Operations), 
Brihan Mumbai. 


No. CP/ XI( 6 )/ Navratrotsav/ 819/ 2014. - Whereas , 
Durga Mata idols are immersed in waters on 3rd , 
4th October 2014 ; 

And Whereas, some of the half dissolved /idols 
drifts ashore during high tide or floats in lake 
water ; 

And Whereas, some people taked the 
photographs of such idols lying ashore or being 
taken by Brihan Mumbai Municipal Corpoation 
workers for reimmersion and publish / circulate 
such photographs which may likely to outrage 
religious feelings of devoted Hindus and which 
may result in to disturbance of public peace and 
tranquility ; 

And Whereas, in the aforesaid circumstances , 
I am satisfied that immediate measures are 
necessary to prohibit taking , publishing and 
circulating such photographs after immersion is 
over and further satisfied that there is sufficient 
ground for me to prohibit it under section 144 of 
the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No . II 
of 1973 ) and for immediate prevention and speedy 
remedy is desirable ; 

Now, therefore, I, Sanjay Barkund , Deputy 
Commissioner of Police ( Operations), Brihan 
Mumbai and Executive Magistrate specially 
empowered under section 144 of Code of Criminal 
Procedure , 1973 (Act No. II of 1973 ) in exercise 
of the said powers do hereby order that no person 
shall take photographs of idols floating or half 
submerged after the immersion is over and shall 
not publish same ; or circulate it. 

This order shall remain effective throughout 
Brihan Mumbai from 3rd , 4th and 5th October 
2014 ( All the days inclusive ). 

Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned , — 

(a ) Any investigation legal proceedings may 
be instituted , continued or enforced ; 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishment 
incurred in respect of any contravention of this 
order as may be imposed if this order had not 
expired . 

I, further direct that this order shall be published 
and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof in conspicuous public places, by 
advertising the same in local newspapers and by 
proclaiming the same through loudspeakers in 
Brihan Mumbai. 


उप संचालक, भूमी अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एकत्री/ दु.एस. आर. ६२/ आवास / अलिबाग / रायगड / २०१४. 
मौजे आवास, तालुका अलिबाग, जिल्हा रायगड येथील जमीन एकत्रीकरण 
योजना दिनांक १६ जुलै १९८७ चे महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र , 
भाग-१ यात पान क्रमांक ७१९ वर योजना कायम करण्यात आल्याबाबतची 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाली होती. सदरचेमंजूर योजनेत दुरुस्ती करणे 
आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील 
खाते नंबर ४३९ , ५३१, १०३२ गट क्रमांक १२६३ , १२८२, १६३१ 
यामध्ये दुरुस्ती करणेबाबतच्या मसुद्यास उप संचालक , भूमी अभिलेख , 
कोकण प्रदेश , मुंबई यांनी मान्यता देऊन तो कायदा कलम ३२(१ ) 
अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख , रायगड यांचेकडे 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी पाठविण्यात आला होता . त्यांनी 
सदरचा गटबुक व योजनेचा दुरुस्ती मसुदा तहसील कार्यालयाचेनोटीस 
बोर्डावर दिनांक २७ मे २०१४ रोजी व तलाठी कार्यालयाचे नोटीस 
बोर्डावर २७ मे २०१४ रोजी प्रसिद्ध केला होता. प्रसिद्धीचे कालावधीमध्ये 
एगही हरकत अर्ज प्राप्त झालेला नाही. सबब मुंबईचा धारण जमिनीचे 
तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत 
अधिनियम , १९४७ च्या कलम ३२, पोट- कलम ३ मधील तरतुदीनुसार 
उप संचालक , भूमी अभिलेख , कोकण प्रदेश , मुंबई मंजूर योजनेतील 
खाते क्रमांक ४३९, ५३१ , १०३२ या खात्यांमध्ये फेरफार करून योजना 
व गट बुक दुरुस्तीचे प्रस्तावाचा मसुदा कायम करीत आहे . 


मुंबई, 
दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ . 


विलास पाटील, 
उप संचालक , भूमी अभिलेख , 

कोकण प्रदेश , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९ -१५ , २०१४ / आश्विन १७- २३, शके १९३६ 


७ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE 

RAILWAYS, MUMBAI 


Order 


2 . If any persons goes armed with such article 
or carrying any corrosive substance or explosive 
or missile in contravention of such prohibition he 
shall be liable to be disarmed of the corrosive 
substance or explosive or missile shall be liable to 
seized from him by any Police Officer and the 
article corrosive substance , explosive or missile so 
seized shall be forfeited to the State Government . 


3. This order will not be applicable to any 
person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required 
by his superiors or by the nature of his duties , to 
carry weapons . The order will also not be 
applicable to Private Security Guards or Gurkhas 
or Chowkidars etc ., employed on watch - n -ward 
duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 , feet. 


No. CP /RLY /MUMBAI/PROHIBIT ACTS / 2014 
18 . — Whereas, I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in 
Mumbai Railway , Police Commissionerate , 
I, Dr. Ravinder Kumar Singal, Commissioner of 
Police , Railways, Mumbai in exercise of the powers 
conferred upon me under sub -sections ( 1) and (2 ) 
of section 37 of the Bombay Police Act , 1951 
(Bom . XXII of 1951) do hereby prohibit the 
following acts throughout Mumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00 - 01 hours 
of 1st October 2014 to 24 -00 hrs. of 15th October 
2014 : 

( 1) The carrying of arms, cudgels , swords, 
spears, bludgeons , unlicensed gun , knives, 
sticks or lathis or any other articles which is 
capable of being used for causing physical 
harms (violence ). Save for such firearmswhere 
license has been granted by this authority or 
where specific permission is sought for carriage 
of such arms from the competent authority . 

( 2 ) The carrying of any corrosive substance 
or explosive. 

(3 ) The carrying, collection and preparation 
of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles . 

(4 ) The exhibition of persons or corpses or 
figures of effigies thereof. 

(5 ) The public utterance of cries, singing of 
song , playing of music. 

(6 ) Delivery of harangues , the use of 
gestures or mimetic, representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of 
pictures , symbols , placard or any other object 
or thing which may in the opinion of any 
Police Officer posted in Mumbai Railway 
Commissionerate offend against decency or 
morality or undermine the security of or tend 
to over -throw the State . 


4 . Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned : 

(a ) Any investigation or legal proceeding 
may be instituted , continued or enforced . 

(b ) Any penalty , forfeiture or punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed , as if this order had not 
expired . 


5 . I, further direct that this order shall be 
published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof 
in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , 
loudspeakers or megaphone, as well as publishing 
through media. 

Given under my hand and seal this 30th September 
2014 . 


DR. RAVINDER KUMAR SINGAL , 

Commissioner of Police , 

Railways, Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९ - १५ , २०१४ / आश्विन १७ - २३, शके १९३६ 


( ४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय. 
( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी 
परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 
___ (६ ) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत 
असलेले ठिकाण. 

सदर मनाई आदेश दिनांक १४ सप्टेंबर २०१४ रोजी ००- ०५ वाजेपासून 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१४ रोजी २४ - ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


ठाणे शहर , 
दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ . 


विजय कांबळे , 
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर . 


पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश / १२ / २०१४ . - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस 
आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
यांच्याकडून महागाई, वीज भारनियमन , रेल्वे भाडेवाढ, निषेधार्थ व 
जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव , धरणे , 
सभा इ. आयोजन केले जाण्याची दाट शक्यता आहे . तसेच 
माहे सप्टेंबर , २०१४ मध्ये दिनांक २५ सप्टेंबर २०१४ रोजी घटस्थापना 
( नवरात्रारंभ ) व दिनांक २८ सप्टेंबर २०१४ रोजी ललिता पंचमी असे 
सण साजरे होणार आहेत . 

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था 
अबाधित राखण्यासाठी मी , विजय कांबळे , पोलीस आयुक्त , ठाणे 
शहर , मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १) व ( ३ ) 
अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 

(१) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास 
इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे . 

( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने 
जमा करणे . 
( ३) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( ४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे 
इत्यादी. 

(५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 
( ६ ) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील 
शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर 
सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत. 
___ “ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे. ” 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार 
नाहीत . 

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
( २) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. 
(३) सरकारी /निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले 
लोक . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
क्रमांक रा. अ./ ५२३५ / २०१४ . - श्री . बा . द. पवार , दिवाणी 
न्यायाधीश, क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, महाड यांना दिनांक 
१० सप्टेंबर २०१४ ते १२ सप्टेंबर २०१४ अशी ३ दिवसांची अर्जित 
रजा पुढील दिनांक १३ सप्टेंबर २०१४ व दिनांक १४ सप्टेंबर २०१४ 
रोजीच्या दुसरा शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला जोडून तसेच दिनांक 
९ सप्टेंबर २०१४ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१५ सप्टेंबर २०१४ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . बा . द. पवार , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , महाड म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. बा . द. पवार , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . बा . द. पवार , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय 
जावक क्रमांक २१९५ , दिनांक १० जून २०१३ रोजीच्या स्थायी 
आदेशाप्रमाणे राहील . 

श्री . म . मोडक , 
रायगड- अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०१४ . 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ९ - १५ , २०१४/ आश्विन १७-२३, शके १९३६ ९ 
पोलीस अधीक्षक कार्यालय , रायगड- अलिबाग यांजकडून घोषणा मध्ये भाग घेणाऱ्याची वर्तवणुक किंवा वागणूक आगावू निश्चित 
क्रमांक जिविशा/ ४/ गणेशोत्सव / ४०५/ १४ . - ज्याअर्थी, माझे असे 

केल्याशिवाय आयोजन करून नये तसेच सर्व कार्यक्रम प्रसंगाला सोडून 
निर्दशनास आणून देण्यात आले आहे की , दिनांक २९ ऑगस्ट २०१४ 

किंवा ज्यामुळे दोन किंवा अधिक जाती, गट इत्यादींमध्ये द्वेष निर्माण 
ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०१४ या मुदतीत गणेशोत्सव हा सण मोठ्या 

होईल अथवा शांतता भंग होईल अशा घोषणा देऊ नयेत अगर भाषणे 
उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. रायगड जिल्ह्यात कमी अधिक 

करू नयेत . अशा सर्व कार्यक्रमात अश्लील किवा विभत्स, घोषणा , 
प्रमाणात हिंदू, मुस्लीम अशी मिश्र वस्ती आहे . 

वकृत्व किंवा अंग संचलन इत्यादी प्रकार करू नयेत . 
सणाचे वेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा 

सदरचा आदेश दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी ०० -०० ते 
प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून मी , डॉ . शशिकांत महावरकर, पोलीस 

२७ सप्टेंबर २०१४ रोजी २४ -०० वा . पर्यंत अंमलात राहील . 
अधीक्षक , रायगड - अलिबाग मला प्राप्त झालेल्या मुंबई पोलीस वरील आदेशाचा भंग झाल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे 
अधिनियम, १९५१ चे कलम ३६ चे अधिकारान्वये खालीलप्रमाणे कलम १३४ अन्वये शिक्षा पात्र गुन्हा होईल. हा आदेश दिनांक 
आदेश देण्यात येत आहेत . 

२६ ऑगस्ट २०१४ रोजी माझे सहीनिशी दिला आहे . 
रायगड जिल्हा पोलीस कार्यक्षेत्रात असलेल्या पोलीस ठाणे स्वाधीन 
असणाऱ्या अंमलदार व त्यांचेवरील अधिकारी यांना आपले कार्यक्षाचे 

डॉ . शशिकांत महावरकर, 
हद्दीत खालील बाबतीत तोंडी व लेखी आदेश देण्याचे अधिकार 

पोलीस अधीक्षक , 
राहतील : 

रायगड - अलिबाग . 
( अ ) रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा 
जमावातील लोकांनी कशा रितीने वागावे, चालावे त्यांची वर्तवणूक 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
किंवा वागणुक कशी ठेवावी याविषयी निर्देश देणे . 

क्रमांक रा. अ./ ५१४५/ २०१४. - श्रीमती नं . ता . घाडगे , दिवाणी 
( ब ) अशा कोणत्याही मिरवणुका ज्या मार्गाने जाव्यात किंवा 

न्यायाधीश. व . स्तर , अलिबाग यांना दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ ते 
ज्या मार्गाने जाऊ नयेत तो मार्ग विहित करणे . 

५ सप्टेंबर २०१४ रोजीची २ दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनांक 
( क ) सर्व मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी उपासनेच्या सर्व 

३० ऑगस्ट २०१४ व ३ सप्टेंबर २०१४ रोजीच्या ५ दिवसांच्या 
जागांच्या आसपास व उपासनेच्या वेळी व कोणत्याही रस्त्यावरून 

अर्जित रजेला जोडून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 
किंवा सार्वजननिक ठिकाणी जेथे गर्दी होणार असेल किंवा होण्याचा 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
संभव असेल अशा सर्व प्रसंगी अडथळा निर्माण होऊ नये . 

श्रीमती नं . ता. घाडगे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
( ड ) सर्व रस्त्यावर व रस्त्यामध्ये, घाटात किंवा घाटावर सर्व 

दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
धक्क्यांवर किंवा धक्यांमध्ये आणि सार्वजनिक स्थानकाच्या कपडे 

येत आहे . 
धुण्याच्या उतरणीच्या जागांच्या ठिकाणी तसेच देवालये व इतर 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
सार्वजनिक स्थळी सुव्यवस्था राखणे. 

करणेत येत आहे की , श्रीमती नं . ता . घाडगे, ह्या जर उपरोक्त 
___ ( इ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक 

कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर, 
जागेत वाद्य वाजविण्याचेकिंवा गाणे गाण्याचे अगर ढोल ताशे व 

अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
इतर वाद्य वाजवण्याचे, शिंगे इतर कर्कश वाद्य वाजविण्याचेनियमन 

श्रीमती नं . ता. घाडगे , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे. 

करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
(ई) कोणत्याही सार्वजनिक जागेवर अगर जागेवजवळ कोणत्याही 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय 
सार्वजनिक मिरवणुका स्थानात ध्वनीक्षेपणाचा ( लाऊड स्पिकरचा ) 

जावक क्रमांक २१९५ , दिनांक १० जून २०१३ च्या स्थायी आदेशाप्रमाणे 
उपयोग करण्याचेनियमन करणे व त्यावर नियत्रंण ठेवणे. 

राहील. 
सदरचा आदेश लागू असे पर्यंत रायगड जिल्ह्यातील पोलीस 

श्री . म. मोडक , 
कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक ठिकाणी रस्त्यावर किंवा रस्त्यालगत सभा , 

रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
मोर्चे, मिरवणुका, पदयात्रा व मनोरंजनाचे कार्यक्रम इत्यादींवर निर्देश । 

दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ . 

रायगड - अलिबाग . 
सक्षम अधिकारी यांचेकडून कार्यक्रमाची जागा, तारीख , वेळ , मोर्चा, 


भाग एक ( को .वि. पु.) - २ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ९- १५ , २०१४ / आश्विन १७ - २३, शके १९३६ 
BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 

(f) Maroons which exceed 10 cms. In length 
POLICE (OPERATIONS), BRIHAN 

and 2.5 cms. In a diameter. 
MUMBAI 

(g ) Garland of crackers exceeding 20 feets . 
Order 

(h ) Any other firework that is likely to 
No. CP /XI(6 )/640 ( 10 )/ 2014 . — Commissioner of 

generate big fire shuttering noise . 
Police, Brihan Mumbai. Order under Clause (u ) ( 3 ) No person shall display fireworks between 
of sub - section ( 1) of section 33 of the Bombay 10 - 00 p .m . to 6 -00 a . m . at any place . 
Police Act , 1951 ( Bom . XXII of 1951) Directions 

(4 ) No person shall display fireworks in the 
for use of firework in the City of Brihan Mumbai. 

silence zones , which include Hospitals , 
In the City of Mumbai and its suburbs , and 

Educational, Institutions, Courts etc. within it s 
whereas it is noticed that firework mostly and 

surrounding area of 100 meters. 
frequently are used in streets, public places , near 

(5 ) No person will produce /sale/display the fire 
hospitals causing inconvenience , annoyance , risk , 

crackers known as Big crackers, which is likely to 
danger or damage to the resident, passers by or 

generate noise level exceeding 125 decibels at a 
passengers travelling in vehicles, in the vicinity . 

distance of 4 meters from the point of bursting. 
Now , therefore , in exercise of the powers 

(6 ) No person shall display chain crackers 
conferred upon me by clause (u ) of sub -section ( 1) 

(malas ) which may generate noise level exceeding 
of section 33 of the Bombay Police Act , 1951 

105 decibels . 
(Bom . XXII of 1951 ) read with sub -section (2 ) of 
section 10 of the Bombay Police Act, 1951 (Bom . (7 ) It is ordered that no person in or upon any 
XXII of 1951) I, Sanjay Barkund , Deputy street or public place in Brihan Mumbai during 
Commissioner of Police (Operations), Brihan the above period shall ignite any fireworks or 
Mumbai hereby make the following orders : exhibit any burning fireworks so as to cause an 
( 1 ) This order is effective during the period 

injury or harm to any persons. 
from 8th October 2014 to 6th November 2014 (8 ) I further direct that this order be published 
(Both days inclusive ). 

by affixing copies thereof in conspicuous places. 


(2 ) No person shall burn or set of or throw a 
firework or send up a fire balloon or rocket or 
upon or within street or building in Brihan 
Mumbai : 

(a ) Tadtady ( also called tratary , putputy , 
martinicas, chitals, etc .) It contains yellow 
phosphorous , a highly poisonous substance , if 
accidentally swallowed by a child may prove 
fatal. 

(b ) Thrown Down (Apti Bar ). 


( 9 ) Whoever contravenes the provisions of 
clause (u ), sub - section ( 1 ) of section 33 of the 
Bombay Police Act, 1951 is liable to be punished 
u / s. 133 (i) with imprisonment for a term which 
may extend to Eight days or with fine which may 
extend to Rs. 1250 (Rupees One Thousand Two 
Hundred Fifty ) or with both . 


Given under my hand and seal this 5th October 
2014 . 


( c ) Cork Amorces . 


SANJAY BARKUND , 
Deputy Commissioner of 

Police (Operations) , 
Brihan Mumbai. 


( d ) Big Crackers which exceed 21 grams in 
weight, 3.8 cms. In length and 1. 99 cms. In a 
diameter . 


(e ) Ukhali Daru . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ९ - १५ , २०१४/ आश्विन १७- २३, शके १९३६ ११ 
पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ), नवी मुंबई यांजकडून प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , मुंबई विभाग , 
वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना 

नवी मुंबई यांजकडून 
क्रमांक पोउपआ / वाह / नमुं / २९९६/ २०१४. -ज्याअर्थी, तुर्भे वाहतूक 

अंतिम आदेश 
शाखेच्या हद्दीतील तुर्भे नाका ते महापे रस्त्यावर तुर्भे नाका ते फायझर क्रमांक प्रादुविअ/ मुंबई/ क-१/ अंतिम आदेश / रेडियम / २३४४ / 
कंपनीपर्यंतच्या भागात दोन्ही बाजूस वाहने उभी असल्याने वाहतूक २०१४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम , १९६० चे कलम 
कोंडीची समस्या टाळण्याचेदृष्टीकोनातून वाहतूक विभागाकडून यापूर्वी १०२, पोट - कलम ( १) ( क ) (दोन ) व ( चार ) अन्वये मला प्रदान 
तर्भ नाका ते फायझर कंपनीपर्यंतचा रस्ता व फायझर कंपनी ते तुर्भे केलेल्या अधिकारानुसार मी , मीना विजय आहेर , विभागीय उप 
नाका रस्ता या येणाऱ्या जाणाऱ्या रस्त्यावर कोणतीही वाहने उभी करु 

निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), मुंबई विभाग , या आदेशाद्वारे 
नयेत अशी अधिसूचना क्रमांक पोआ / नमुं / वाह / अधि ./ ३६/ ०३, दिनांक 

रेडियम को - ऑपरेटिव्ह डेअरी सोसायटी मर्या., श्रेयस कॉलनी , 
२५ जानेवारी २००३ अन्वये अधिसूचना जारी करण्यात आली होती . 

आरे रोड, सत्यम पार्कच्याजवळ गोरेगांव ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६५ 
परंतु तुर्भे नाका ते फायझर कंपनी रोडलगत येणाऱ्या जाणाऱ्या मार्गावर 

या संस्थेचा या कार्यालयाचे आदेश जा .क्र . प्रादुविअ/ मुंबई / क - १ / 

अंतरिम आदेश / रेडियम / १५४७ / २०१४ , दिनांक १ जुलै २०१४ 
दोन्ही बाजूस दुकाने आहेत . सदर रोडचे दक्षिण उत्तर बाजूस हनुमाननगर 

रोजीचा अंतरिम आदेश कायम करीत आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र 
व आंबेडकरनगर रहिवाशी लोकवस्ती असून सदर भागातील राहणाऱ्या 

सहकारी संस्था, अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ अन्वये सदर 
नागरिकांना वाहने पार्क करण्याची कोणत्याही प्रकारे जागा नसल्याने 

संस्थेवर श्री . संतोष काशीनाथ सुतार, दूध संकलन पर्यवेक्षक अधीन 
रहिवाशी व मार्केटमधील ग्राहक रोडवरच वाहने उभी करीत असतात . 

प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, मुंबई विभाग , नवी मुंबई 
त्यामुळे दोन्ही रोडवर वाहतुकीची कोंडी होत असते ती टाळण्याचे 

यांची अवसायक म्हणून नेमणूक कायम करण्यात येत आहे. 
दृष्टीने आम जनतेच्या सोयीसाठी वाहतूक सुरळीत राहणे आवश्यक 

हे आदेश आज दिनांक २२ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही 
आहे . 

शिक्क्यानिशी देत आहे. 
त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग क्र . एम . व्ही.ए.- ११६/ सीआर / 
३७ /टीआर, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार 

मीना आहेर, 
वाहन कायदा कलम ११५, ११६( १ ) ( अ ) ( ब ) अन्वये मला प्राप्त 

विभागीय उप निबंधक , 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अरविंद साळवे, पोलीस 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , मुंबई विभाग. 
उप आयुक्त , वाहतूक , नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे : 

नवी मुंबई . 
तुर्भे नाका ते फायझर कंपनीपर्यंतचा रस्ता व फायझर कंपनी ते 
तुर्भे नाका रस्ता या येणाऱ्या - जाणाऱ्या रस्त्यावर कोणतीही वाहने 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई गृहनिर्माण व 
उभी करू नयेत या आदेशात अंशतः बदल करून सर्व प्रकारच्या 

क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई यांजकडून 
जड - अवजड वाहनांना तुर्भे नाका ते फायझर कंपनी गेट पर्यंतच्या 

क्रमांक उपनि / ससं / मुंमं / बी - ६ / २७३८ / २०१४ / नोंदणी क्रमांक 
येणाऱ्या - जाणाऱ्या रोडवर “ नो पार्कीग ” क्षेत्र व सर्व प्रकारच्या 

एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी /( टीसी )/ २०१४ - २०१५/ १३२८६. 
हलक्या वाहनांना तुर्भे नाका ते फायझर कंपनी गेटपर्यंत “ सम आणि 

याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , मुलूंड म्हाडा कॉलनी 
विषम पार्कीग ” क्षेत्र घोषित करण्यात येत आहे . 

सोसायटीज असोसिएशन सर्व्हे नं . ३८६, म्हाडा कॉलनी, मुलुंड ( पूर्व) , 

मुंबई ४०० ०८१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
सदरची अधिसूचना दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ रोजीपासून पुढील 

१९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) यांच्या कलम ९ (१ ) , महाराष्ट्र 
आदेश होईलपर्यंत अंमलात राहील . 

सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही पोलीस वाहने , फायर वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
ब्रिगेड, रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना लागू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 
होणार नाही . 
अरविंद साळवे, 

दिलीप ब. उढाण , 
नवी मुंबई , पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ) , 

उप निबंधक , 
दिनांक २७ सप्टेंबर २०१४ . 

नवी मुंबई. मुंबई, 

सहकारी संस्था, मुंबई, गृहनिर्माण , 
दिनांक २७ मे २०१४ . 

व क्षेत्रविकास मंडळ, मुंबई . 


भाग एक ( को. वि .पु.) - २अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९- १५ , २०१४ / आश्विन १७ - २३, शके १९३६ 


या 


पोलीस उप शहर वाहतूक शाखा, ठाणे यांजकडून उजवीकडे सकाळी ९-०० ते रात्री २१- ०० पावेतो ( रविवार, 
___ वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना 

व्यतिरिक्त ) प्रवेश बंद करण्यात येत आहे . 
क्रमांक पोउपआ / शवाशा / प्रशा-१ / ४३/ १४ . - ठाणे जिल्ह्यातील 

पर्यायी मार्ग. - अहमदाबाद मार्गे माणकोली येथे येणारी वाहने 
भिवंडी येथे स्थानिक / खाजगी माल वाहतुकीच्या वाहनांची वर्दळ खूपच 

मनोर , चिंचोटी फाटा मार्गे नारपोली -माणकोली येथे जातील . 
मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे . शहरामध्ये येणाऱ्या - जाणाऱ्या जड नाशिककडून माणकोली येथे येणारी वाहने माणकोली चौक ऐवजी 
अवजड मालवाहू वाहनामुळे माणकोली नाका ते अंजुर चौक , काल्हेर । पडघा - बोरीवली - देवली- राहुस - खंबाळा - आंबाडी -चिंचोटी फाटा मार्गे 
ते अंजर फाटा . अंजर फाटा ते ७२ गाळा या भागामध्ये नेहमीच इच्छित स्थळी जातील . 
वाहतुक कोंडी होत आहे . सदर परीसरात सुमारे ४० ते ४५ हजार सदरची वाहतूक अधिसूचना प्रसिद्ध झाले तारखेपासून सध्या ३० 
गोडावून आहेत . याठिकाणी भारतातील विविध राज्यातून मोठ्या प्रमाणात दिवसांकरीता प्रायोगीक तत्वावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . याबाबत 
जड- अवजड वाहने येत आहेत . नारपोली हद्दीतील अंतर्गत अरुंद 

कोणाची काही हरकत अथवा सूचना असल्यास त्या लेखी स्वरुपात 
रस्ते आहेत व सततच्या वाहनांच्या वर्दळीमुळे रस्ते खड्डे पडून खराब पोलीस उप आयुक्त , वाहतूक विभाग, ठाणे तीन हात नाका , 
झालेले आहेत . त्यामुळे वाहतूक धिम्या गतीने होत आहे. 

ठाणे ४०० ६०२ येथे पाठवाव्यात , तसेच, याबाबत काही सूचना व 
कल्याण /भिवंडी कडून ठाण्याकडे उपचारास्तव येणाऱ्या रुग्णवाहिकांना आक्षेप प्राप्त न झाल्यास सदरची अधिसूचना कायम अंमलात राहील . 
वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. अनेक नोकरदार वर्गाला 
आपल्या रोजगाराकरिता ठाणे येथे प्रवास करताना या वाहतूक कोंडीमध्ये 

डॉ . रश्मी कंरदीकर , 
अडकावे लागते तसेच विद्यार्थी वर्ग व इतर चालकांनाही हा नाहक ठाणे शहर , 

पोलीस उप आयुक्त , 
त्रास होतो. या वाहतक कोंडीमळे वेळ व इंधना सारख्या बहमूल्य दिनांक ३ सप्टेंबर २०१४ . वाहतूक विभाग , ठाणे शहर . 
संसाधानाचा अपव्यय होतो आहे. ही वाहतूक कोंडी दूर करण्याकरिता 
जड - अवजड वाहनांना प्रतिबंधीत करणे आवश्यक वाटते . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
___ यास्तव जनहितार्थ कार्यालयीन आदेश क्रमांक ठाआ / पशा/ वाहतूक / 
१८ / २००९ , दिनांक १५ जुलै २००९ अन्वये खालील नमूद मार्गावर 

क्रमांक रा. अ./ ४९२९ / २०१४. श्री . ह. अ. पाटील, जिल्हा 
सकाळी १० -०० ते सायंकाळी १८ -०० वाजेपर्यंत ( रविवार व्यतिरिक्त ) 

न्यायाधीश-१, रायगड - अलिबाग यांची दिनांक १ सप्टेंबर २०१४ ते 
प्रवेश बंदी करणेत आली आहे. या अधिसूचनेत यापूर्वी वेळोवेळी 

३ सप्टेंबर २०१४ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनांक 
मुदतवाढ करणेत आलेली आहे 

४ सप्टेंबर २०१४ रोजीच्या गौरी विसर्जनच्या सुट्टीला जोडून तसेच 

दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१४ रोजी सायंकाळी ५- ०० नंतर ते दिनांक 
परंतु याव्यतिरिक्त सुद्धा वाहनांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाल्याने 

५ सप्टेंबर २०१४ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
वाहतूकी कोंडी दिवसेंदिवस वाढत असून त्याचा त्रास नागरिक , महिला , 

सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
विद्यार्थी, नोकरदार वर्ग, रुग्ण व इतर वाहन चालक इत्यादींना होत 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
आहे. यास्तव संदर्भीय आदेशान्वये निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेमध्ये 

श्री . ह. अ. पाटील , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
खालीलप्रमाणे बदल करणे आवश्यक आहे : 

जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड- अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
___ महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग क्र . एम. व्ही .ए.-११६ /सीआर / ३७ / 

आहे . 
टीआर , दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार वाहन 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
अधिनियम, १९८८ चे कलम ११५, ११६( १ ) ( अ ) ( ब ) अन्वये मला 

करणेत येत आहे की , श्री . ह. अ. पाटील, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , डॉ . रश्मी करंदीकर , 

रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश- १, रायगड - अलिबाग या 
पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक विभाग, ठाणे खालीलप्रमाणे अधिसूचना पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
जारी करीत आहे : 

श्री. ह. अ. पाटील , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
___ (१) राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ३ मुंबई - नाशिक महामार्गावरील माणकोली __ आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
नाका - अंजुर चौक ते कशेळी ब्रिज या मार्गावर वाहतूक करणाऱ्या उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा Special Jurisdiction 
सर्व बहुधारी मल्टीएक्सल वाहनांना सकाळी ९- ०० ते रात्रौ २१- ०० । चा कार्यभार श्रीमती सी . एम . साळंके, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १, रायगड 
वाजेपावेतो ( रविवार व्यतिरिक्त) प्रवेश बंद करण्यात येत आहे. अलिबाग यांजकडे व Ordinary Jurisdiction चा कार्यभार 
( २ ) नाशिक - रांजनोली नाका तसेच मुंबई - अहमदाबाद - वाडा 

श्री . भ. ना . कदम , जिल्हा न्यायाधीश - २ , रायगड - अलिबाग यांजकडे 
वंजारपट्टी - वडपाखींड - रांजनोली नाका - माणकोली मार्गे येणाऱ्या 

राहील . 
सर्व प्रकारच्या मालवाहू ( मल्टीएक्सल, सहाचाकी , चारचाकी व 

श्री . म. मोडक , 
इतर सर्व प्रकारची मालवाहु वाहने ) वाहनांना माणकोली चौकातुन 

रायगड - अलिबाग, 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ . 

रायगड - अलिबाग. 


( ४ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९ - १५ , २०१४ / आश्विन १७ - २३, शके १९३६ १३ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिऊनि / कृषिपत / का . क .१५६ / अधिप्रदान / १४ / ५८३९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा) अधिनियम , २०१३ चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , राजेंद्र महाजन, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी या अधिसूचने 
अन्वये भंडारी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., दापोली, ता . दापोली , जि . रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम १५६ ( १) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २( एच ) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३), ( ५ ), (६ ), ( ७ ), (९), (१०), ( ११) ( अपसेंट 
प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) (१२ ), (१३ ), ( १४ ), (१५ ), ( १७), (१८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसूली दाखल्यांची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१५ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटीस अधीन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 

हुद्दा 

कार्यक्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 
श्री . पराग प्रकाश भाटकर 

व्यवस्थापक 

दापोली 
अटी. 

( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) जिल्हा उप निबंधक यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 

( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या 
वेळी शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास 
सादर करावा . 

(५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकीर्ण-१५०४ /प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना 
तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे. 

(६ ) संदर्भ क्र . ७ नुसार प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत 
मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा) अधिनियम , २०१३ व नियम , १९६१ 
चे पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही 


रत्नागिरी , 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१४ . 


राजेंद्र महाजन , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई महानगर प्रदेश 

विकास प्राधिकरण, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक मुंबई / उपनि /मुंमप्रविप्रा / नोंदणी / सन २०१४/ ३५२.- उप निबंधक, 
सहकारी संस्था , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , संगम को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., बि . नं . 
आर -०९, राम मंदिर रोड, गोरेगाव ( पश्चिम ), मुंबई ४०० १०४ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० च्या (१९६१ चा महा . २४ ) 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व तिचा नोंदणी क्रमांक 
एमयुएम / एमएमआरडीए/ एचएसजी / टीसी / ३०८ / २०१४ - १५, दिनांक ७ जुलै 
२०१४ असा आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई महानगर प्रदेश 

विकास प्राधिकरण, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक मुंबई/ उपनि / मुंमप्रविप्रा/ नोंदणी/ सन २०१४ / ३४८ .- उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , श्री द्वारिकाधाम को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., 
बि . नं . आर- १२, राम मंदिर रोड , गोरेगाव ( पश्चिम ), मुंबई ४०० १०४ , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० च्या ( १९६१ चा 
महा. २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व तिचा 
नोंदणी क्रमांक एमयुएम / एमएमआरडीए / एचएसजी /टीसी / ३०७ / २०१४ - १५ , 
दिनांक ७ जुलै २०१४ असा आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई , 
दिनांक ७ जुलै २०१४ . 


नितिन दहीभाते, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , 


मुंबई, 
दिनांक ७ जुलै २०१४ . 


नितिन दहीभाते , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , 

मुंबई. 


मुंबई . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ९ - १५ , २०१४ / आश्विन १७ - २३ , शके १९३६ 


ज 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई (१) शहर यांजकडून 

___ अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई/ जिऊनि-१/ का . क .१५६ / कुलस्वामिनी सह. पत./ २७१६ / २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , चं. वि . टिकुळे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) 
शहर या अधिसूचनेद्वारे कुलस्वामिनी सहकारी पतसंस्था मर्या., गाळा नं . ४ व ५ , इमारत क्र . ४ , ९९- म्युनिसिपल टेनामेंट , ग . द . आंबेकर 
मार्ग , नायगाव, मुंबई ४०० ०१४. या संस्थेचे खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७, खालील उप -नियम ( ३ ) , 
( ५ ), ( ६ ), ( ७ ), (९ ), (१० ), (११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची व विक्री कायम करण्याबाबतची तरतूद वगळून ), (१२ ), ( १३ ) , 
( १४ ), (१५), ( १७ ), (१८ ), (१९ ) व ( २० ) तसेच ९१ /१०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ 
जुलै २०१५ पर्यंत कर्जवसूली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . परंतु सदरचे कर्मचारी संस्थेच्या आस्थापनेवर कार्यरत 
असेपर्यंतच वसुलीचे अधिकार राहतील . तसेच वसुली अधिकारी यांनी कुलस्वामिनी सहकारी पतसंस्था मर्या., गाळा नं . ४ व ५, इमारत 
क्र . ४ , ९९ - म्युनिसिपल टेनामेंट, ग . द . आंबेकर मार्ग, नायगाव, मुंबई ४०० ०१४ या संस्थेचीच वसुली करावयाची आहे. या अधिकारावर 
अन्य संस्थेची वसुली करण्यात येऊ नये तसेच ठरवून दिलेल्या संस्थेच्या कार्यक्षेत्राबाहेर वसुली करण्यात येऊ नये याची नोंद घेण्यात यावी. 
त्यांची अन्यत्र बदली झाल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार संपुष्टात येतील . प्रदान झालेल्या विशेष वसुली अधिकाऱ्याला 
सहकार खाते, महाराष्ट्र शासन, तीन सिंहाच्या चिन्हांचा शिक्का, याचा कुठेही वापर करता येणार नाही . तसेच मा . सहकार आयुक्त व 
निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या दिनांक २० मार्च २००९ च्या परिपत्रकान्वये असे सूचित करण्यात येते की , त्यांनी 
जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही, तोपर्यंत घेऊ नये वसुली 
अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून शासकीय कोषागारात भरणा करावयाचा आहे : 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव 

हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 


( ३ ) 


बृहन्मुंबई 


१ श्री . प्रदीप ज्ञानदेव मांडके विशेष वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
ही अधिसूचना आज दिनांक १० सप्टेंबर २०१४ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 


चं. वि . टिकुळे , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर . 


उप निबंधक सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 
___ क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू-एम / एचएसजी/ टीसी/ १०६८१/ २०१४ -१५ / 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , आर. एन . ओ. पार्क व्ह्यू को 

ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सीटीएस नं . १०४२, सबर्बन । 
स्कील III , चेंबूर व्हिलेज , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१ ही संस्था । 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा नियम क्र . ५ ) 
चे कलम ९(१ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू -एम / एचएसजी /टीसी /१०६८२ / २०१४ -१५ / 
सन २०१४ . - उप निबंधक , सहकारी, संस्था एम -विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , नानकधाम को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड, सीटीएस नं . ३१९ , ओ, मारोळी चर्चजवळ , चेंबूर , 
मुंबई ४०० ०७४ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा नियम क्र . ५) चे कलम ९( १) उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम 
१० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक २२ मे २०१४. 


प्रसाद ओक , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई. 


मुंबई , 
दिनांक २२ मे २०१४. 


प्रसाद ओक , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९ - १५ , २०१४ / आश्विन १७ - २३, शके १९३६ 


१५ 


( १ ) 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिऊनि / कृषिपत / का .क .१५६ / अधिप्रदान / ५९४६ / २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , राजेंद्र महाजन , जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, रत्नागिरी या 
अधिसूचने अन्वये लक्ष्मी बाळासाहेब नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चिपळूण , ता . चिपळूण , जि . रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम १५६ (१) व ( २ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २( एच ) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उप-नियम ( ३), ( ५ ), ( ६), ( ७), (९ ), (१० ), 
( ११ ) ( अपसेंट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) (१२), ( १३ ), (१४), ( १५ ), (१७ ), ( १८ ) व (२०) नुसार दिलेल्या वसूली दाखल्यांची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१५ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटीस अधीन राहून शक्ती प्रदान 
करीत आहे . 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव 

हुद्दा 

कार्यक्षेत्र 
( ३ ) 

( ४ ) 
____ १ श्री . अब्दुल गफूर नुरमहमंद मणेर 

वसुली अधिकारी चिपळूण तालुका 
अटी. 

(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २) जिल्हा उप निबंधक यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील. 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 

( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या 
वेळी शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास 
सादर करावा. 

( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना 
तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे. 

( ६ ) संदर्भ क्र . ७ नुसार प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत 
मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे व नियम , 
१९६१ चे पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १० सप्टेंबर २०१४ . 


राजेंद्र महाजन , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , उरण, जिल्हा रायगड 

__ यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / यूआरएन /जीएनएल /( सी )/ ७७३/ २९८ / २०१४- २०१५ / 
सन २०१३. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उरण , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहेत की , कोप्रोली वाहतूक सहकारी संस्था 
मर्या., कोप्रोली ता . उरण , जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ यूआरएन / 
जीएनएल / ( सी )/ ७७३ / २०१४- २०१५ / सन २०१४ , दिनांक २४ एप्रिल 
२०१४ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा . 
२४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चे निमय १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ व्यापार विषयक संस्था ” असे करण्यात आले 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , उरण, जिल्हा रायगड 

यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी /यूआरएन / जीएनएल / ( ओ) / ७७३/ ५०० / २०१३-२०१४ / 
सन २०१४ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उरण , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहेत की , केगाव बेरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था मर्या., केगाव, ता . उरण , जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
यूआरएन / जीएनएल / ( ओ)/ ७७२/ २०१३-२०१४ / सन २०१४ , दिनांक ८ मे 
२०१४ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा . 
२४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चे निमय १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ इतर सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


आहे . 


उरण , 
दिनांक २४ एप्रिल २०१४ . 


एन . जे. शिंदे 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , उरण , जि . रायगड . 


उरण , 
दिनांक ८ मे २०१४ . 


एन. जे. शिंदे 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, उरण , जि . रायगड. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ९ - १५ , २०१४ / आश्विन १७ - २३, शके १९३६ 


हुद्दा 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिऊनि / कृषिपत / का . क .१५६ / अधिप्रदान / ५८४४ / २०१४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , राजेंद्र महाजन, जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, रत्नागिरी या 

अधिसूचने अन्वये कुणबी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., दापोली, ता . दापोली, जि . रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा ) अधिनियम, २०१३ चे कलम १५६ (१ ) व ( २ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २( एच ) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उप-नियम ( ३), (५ ), ( ६), ( ७ ), (९ ), (१० ), 
(११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२), ( १३ ), (१४), ( १५ ), (१७ ), ( १८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१५ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटीस अधीन राहून शक्ती प्रदान 
करीत आहे . 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 

कार्यक्षेत्र 
( १ ) ___ ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
__ १ सौ . विद्या चंद्रकांत म्हसकर । 

व्यवस्थापक 

दापोली 
अटी. 

( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २) जिल्हा उपनिबंधक यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 

( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 

( ४) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या 
वेळी शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास 
सादर करावा . 

(५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना 
तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे. 

(६ ) संदर्भ क्र . ७ नुसार प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत 
मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा) अधिनियम , २०१३ व नियम , १९६१ 
चे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१४ . 


राजेंद्र महाजन , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


